अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, 
ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, भातसा धरण व्यवस्थापन विभाग, 
भातसानगर अंतर्गत मुमरी प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग, भातसानगर(बांधकाम) व भातसा 
डावा कालवा उपविभाग, Beye या २ 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापना 
व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ 
या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४३/१९)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ एप्रिल, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१८/(प्र.क्र.१९९/१८)/मोप्र-१, 
दि.१६/१०/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.५(१/१०२७ दि.१२/०३/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 


अभियंता, भातसा धरण व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर अंतर्गत मुमरी प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, 


भातसानगर(बांधकाम) व भातसा डावा कालवा उपविभाग, शहापूर या २ उपविभागातील नियत 


अस्थायी आस्थानेवरील ३६ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ*) व रुपांतरित अस्थायी 


आस्थापनेवरील ०८ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“ब*) दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या 


कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. 


आय-५ (नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम 


पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


उपक्रमातील गुंतवणूका, (Yo) वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (योजनेत्तर) (08) (03) 


कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, (४७०१ आय १८९)” या प्रदान करण्यात आलेल्या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४३/१९)/ मोप्र-१ 


३. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 


पदांपैकी जे पदधारक दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ या कालावधीत सदर 


पदावर कार्यरत राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


४. सदर आदेशा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०४१५१५२३०१९१२२७ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Tirmanwar Santosh Ramkishan 


Ti rmanwar Santosh DN: CN = Tirmanwar Santosh Ramkishan, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


1 Maharashtra, OU = Water Resources Department 
Ramkishan Dato 2019.04.18 152842 ळक 


(सं. रा. तिरमनवार) 
सहपत्र :- विवरणपत्रे-“१ ते २” शासनाचे उप सचिव. 


प्रत माहिती तथा आवड्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, 
३. मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई, 
४. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे, 
५. कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ.(पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४३/१९)/ मोप्र-१ 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४३/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १५/०४/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण 
व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर अंतर्गत मुमरी प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, भातसानगर(बांधकाम) व भातसा 
डावा कालवा उपविभाग, शहापूर या २ उपविभागातील यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ.क्र पदनाम मुमरी प्रकल्प बांधकाम | भातसा डावा कालवा | एकूण 
उपविभाग, उपविभाग, शहापूर 
भातसानगर(बांधकाम) 
a कार्यकारी अभियंता PF pF 10 
२  । उप अभियंता 1१ 1 व| २ 
३ | वैद्यकीय अधिकारी Pl po pF oo | 
४ | कनिष्ठ अभियंता ४ ४ ८ 
५ | विभागीय लेखापाल 10 pF po | 
६ | प्रथम लिपिक PO PF a 
भांडारपाल शिका 10] pF oo | 
लघुटंकलेखक 10 Pe 1 0 | 
स्था. अभि. सहायक ४ ४ ८ 
| 90 | वरिष्ठ लिपिक काशा 1 पै २ 
| जैव. अधिपरीचारिका 10 | lo p oo 
१२ | मिश्रक 10 10 Po | 
१३ | कनिष्ठ लिपिक/ टंकलेखक/ ३ ३ & 
टंकलेखक/ संगणक 
१४ । सहा. आरेखक a 10 po 
q4 | अनुरेखक he ae a a 2 
१६ | वाहनचालक a. 1 पै २ 
१७ | सहा. भांडारपाल 10 pF pF oo | 
१८ | नाईक शिका 10 po 
१९ |। शिपाई २ २ ४ 
२० «| स्री-परिचर PO pF pF oo | 
२१ | सफाई सेवक 10 Fe poo | 
२२ | चौकीदार i. 1 आ... *| २ 
एकूण १८ १८ ३६ 
Tirmanwar Santosh 3 fee: लनी 
Ramkishan Daier2019.0415 182889 0800 ती 
(सं. रा. तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४३/१९)/ मोप्र-१ 


_विवरणपत्र-“२” 99 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४३/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १५/०४/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण 
व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर अंतर्गत मुमरी प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, भातसानगर(बांधकाम) व भातसा डावा 
कालवा उपविभाग, शहापूर या २ उपविभागातील रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 
अ) सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, मुमरी प्रकल्प बांधकाम उपविभाग, भातसानगर (बांधकाम) 


अ.क्र. । कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
| ह.रा. महाजन तारतंत्री [| q 39/04/2020 
२ ।प. के. हरदास चौकीदार ae 39/04/2028 
3 | g. a. चौधरी मजूर Pet | ३०/११/२०१९ 
४ ।गो.मा. सानप मुकादम Le 39/04/2020 
५  । पांडू हरि सोनारे तांत्रिक मदतनीस ae q 39/04/2023 
एकूण of 


ब) उपविभागीय अभियंता, भातसा डावा कालवा उपविभाग, शहापूर 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
१ ता. म.मसने कारकून a 39/04/2022 
२ ।ना.पा. वेखंडे वाहनचालक शिळा १ ३१/०७/२०१९ 
३ ।गुडडुखाजापटेल मजूर |. oe १ ३०/०६/२०२० 
एकूण ०३ 
एकूण (अ-- बो ०८ 


Digitally signed by Tirmanwar Santosh Ramkishan 


Ti rm anwar Santosh DN: CN = Tirmanwar Santosh Ramkishan, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources Department 


Ra m ki 5 h an Date: 2019.04.15 15:36:12 +05'30' 


(सं. रा. तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


